केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 
fers were” या योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ 
नगरपंचायत/महानगरपालिकांच्या विकास योजना 
आराखडयातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९६/प्र.क्र.३७/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या "भांडवळी गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य” या योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास निधी प्राप्त होत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन विविध नगरपरिषद/ नगरपंचायत/ महानगरपालिका 
यांच्या विकास योजना आराखडयातील चाळू असलेल्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
आहे. सन २०२४-२५ च्या प्रस्तावित निधीतून सदर योजना राबविण्यासाठी विभागीय सहसंचालक, 
नगर रचना, कार्यालयाच्या स्तरावरून विहित कार्यपद्धती अवलंबून योजनेंतर्गत प्रकल्पांकरिता 
वास्तुविशारद संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर वास्तुविशारद संस्थेमार्फत तयार करण्यात 
आलेल्या प्रस्तावित विकास कामांच्या नकाशांना संबंधित सहसंचालक, नगर रचना/ सहायक 
संचालक, नगर रचना यांचे स्तरावरून मंजुरी देण्यात आली आहे. वास्तुविशारद संस्थेकडून उक्त 
प्रकल्पांतर्गतच्या विकास कामांची अंदाजपत्रके तयार करून, त्यांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यासाठीचे 
प्रस्ताव, संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, नगरपरिषद/नगरपंचायत/महानगरपालिका यांनी 
“सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित कार्यालय किंवा संचालक, उपवने व उद्याने” यांचेकडे सादर 
करुन, san विकास कामांच्या अंदाजपत्रकांना, तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घेतल्या आहेत. केंद्र 
शासनाच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५ या प्रस्तावित 
योजनेंतर्गत नगरपरिषद/ नगरपंचायत मळकापूर, आष्टा, जयसिंगपूर, खेड, चिपळून, कोपरगांव, 
संगमनेर, शहादा, इगतपूरी, चोपडा, उदगीर, कंधार, मानवत, भोकरदन, देवळी, ब्रम्हपुरी यांच्या 
विकास योजना आराखडयातील कामांना संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक 
मान्यतेस अनुसरुन प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९६/प्र.क्र.३७/नवि-१० 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशोष सहाय्य योजना-२०२४-२५” या प्रस्तावित 


योजनेंतर्गत मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत मलकापूर, आष्टा, जयसिंगपूर, खेड, चिपळून, 
कोपरगांव, संगमनेर, शहादा, इगतपूरी, चोपडा, उदगीर, कंधार, मानवत, भोकरदन, देवळी, ब्रम्हपुरी यांच्या 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद विकास योजना आराखडयातील रु.६६,४५,४२,६४४/- (अक्षरी सहासष्ट 


कोटी पंचेचाळीस लाख बेचाळीस हजार Teal चौरेचाळीस फक्त) च्या कामांना संबंधित सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेस अनुसरुन या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


०२. 


सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. 


अ) प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा व अंमलबजावणी संबंधित सूचना: 


१) 


ट्ट 


AN 
— 


& 


4 


ord 


& 


ne 


S 


> 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांची अंमलबजावणी संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत/महानगरपालिका 
यांचेमार्फत करण्यात यावे. 

सदर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या या संदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अंमलबजावणी यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाचे काम इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेले नाही, याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास, संबंधित नागरी स्वराज्य 
संस्थेस अशा प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी, त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे बंधनकारक 
राहील. 

सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत किंवा केंद्र 
शासनाच्या निधीतून त्याकरिता कोणताही वाढीव नियतव्यय उपलब्ध केला जाणार नाही, याची सर्व 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेकडुन नोंद घेण्यात यावी. 

सदर निधीमधून मंजूर प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाच्या निधीची feat होणार नाही याची जबाबदारी 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

निविदेत नमुद केलेनुसार कामाची प्रगती राखण्यात यावी व निधीच्या उपलब्धतेनुसार देयक अदा 
करणेबाबत कार्यवाही करणेची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 

सदर योजनेंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च करण्याची जबाबदारी तसेच कामांची 
गुणवत्ता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकांप्रमाणे करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी 
यंत्रणेची राहील. 

सदर कामे सुरु करण्यापूर्वीच्या स्थितीचे, काम सुरु असलेल्या विविध टप्प्यावर व काम पूर्ण 
झाल्यानंतरच्या स्थितीचे अक्षांश रेखांशासह छायाचित्र (Geotag Photo) काढून ठेवणे व मागणीनुसार 
सादर करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९६/प्र.क्र.३७/नवि-१० 


8) 


Go 


११ 


सदर योजनेंतर्गत निधीचा विनियोग विहीत कार्यपद्धतीस अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व नियमांचे 
तसेच विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन करुन खर्च करण्यात यावा. याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांचे व सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची 
राहील. 


) योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरिता निधी खर्च करुन संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी /प्रशासक 


महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांनी विहित प्रपत्रात उपयोगिता प्रमाणपत्र व खर्चाचा 
dates संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे वेळोवेळी दिलेल्या सुचननेनुसार 
तातडीने सादर करावा. तसेच, त्याची एक प्रत संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, नवी मुंबई 
यांच्याकडे तातडीने पाठवावी तसेच योजनेंतर्गत गैरव्यवहार/ लेखा आक्षेप, लोकलेखा समिती, 
विधीमंडळ कामकाज इ. संदर्भात अंमलबजावणी यंत्रणा जबाबदार राहतील. 


) सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांमुळे निर्माण होणा-या मालमत्तांची नोंद स्थावर मालमत्ता नोंदवहीमध्ये घेणेची 


कार्यवाही संबंधित आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत 
यांचेकडून करण्यात यावी. 


१२) अंमलबजावणी यंत्रणांनी प्रकल्पाचा ळेखा ठेवून महालेखापाल यांना सादर करुन जतन करावा व 


उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित प्रपत्रात सादर करावीत. 


ब) निविदा प्रक्रिया: 


१) 
2) 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर त्वरीत निविदा काढण्यात येतील. 
सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना या संबंधित यासंदर्भातील शासनाचे प्रचलित नियम / 
तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


क) कार्यारंभ sear: 


१) 


x 


AN 
— 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. मात्र 
शासनाकडून प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत/निधी उपलब्धतेबाबत कळविल्यानंतरच कार्यादेश देण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

कार्यादेशानंतर त्वरीत विकास कामांचा प्रत्यक्ष आरंभ करणे बंधनकारक राहील. निविदेतील 
अटी/शर्तीप्रमाणे प्रकल्पाच्या कालमर्यादेचे wot करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
आयुक्‍्त/मुख्याधिकारी/प्रशासक, महानगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांची राहील. 

सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी प्रकल्पांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक निवडणुक/ पोट निवडणुकीची 
आचारसंहिता अंमलात नाही, याची खातरजमा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून करण्यात यावी. तसेच 
निवडूण आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


ड) प्रकल्पांचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक परीक्षण: 


सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पांचे काम गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत व त्यातून टिकाऊ मत्ता निर्माण 
व्हाव्यात, यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या यंत्रणांकडून “त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९६/प्र.क्र.३७/नवि-१० 


परीक्षण” (Third Party Technical Audit) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 
बंधनकारक राहील. त्रयस्थ यंत्रणेचा अहवालाची प्रत त्वरीत संचालक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण 
विभाग, पुणे, संचाळक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई व शासनास सादर करण्यात यावी. 
इ) प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती: 
सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत आवश्यक ते नियोजन संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे. जेणेकरुन, सदर प्रकल्पातून होणारी फलनिष्पत्ती ही 
शाश्वतपणे उपयोगात राहील. प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी या योजनेंतर्गत कोणताही निधी 
उपलब्ध होणार नाही. आवश्‍यक देखभाल दुरुस्ती नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीतून करणे 
बंधनकारक राहील. 
फ) अंमबजावणीसंदर्भात अन्य सूचना :- 
१) केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे दाखल करणे आवश्‍यक असते ही 
बाब विचारात घेऊन कामाच्या प्रगतीनुसार निधीचे वितरण करण्यात यावे. 
२) केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सूचनांना अनुसरुन संबंधित 
महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत कडून सत्वर कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१५१४५४४९१३२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत . परिशिष्ट- अ Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 
- DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca 1 eb8ab54859ea 
e7920c9d0d1f622, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E5BB5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E01301C1B 
OFB615DC6CCE4812BDED257, cn=SHINDE SUBRAO NARAYAN 
Date: 2024.03.15 15:04:18 +05'30' 
(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री,मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo, संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९६/प्र.क्र.३७/नवि-१० 


११. संचालक, नगर परिषद संचालनालय, नवी मुंबई 

१२. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपंचायत (मलकापूर, आष्टा, जयसिंगपूर, खेड, चिपळून, कोपरगांव, संगमनेर, 
शहादा, इगतपूरी, चोपडा, उदगीर, कंधार, मानवत, भोकरदन, देवळी, ब्रम्हपुरी) 

१३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

१४. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- १/२, मुंबई/ नागपुर. 

१५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१८. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परिश्ा, कोकण/पुणे/नाशिक/छ.संभाजीनगर/अमरावती/नागपूर. 

१९. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१, नवि-३३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवड नस्ती (नवि-१०). 


परिशिष्ट- अ 
केंद्र शासनाच्या "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य” या योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय क्र.सिआयडी-३३२४/सं.क्र.३९६/प्र.क्र.३७/नवि-१०, दि.१५.०३.२०२४ चे जोडपत्र. 


प्रस्तावित विकास कामाच्या 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाशास मंजुरीचे पत्र क्र.व | तांत्रिक मान्यता आदेश क्र. व दि. 
दि. 


प्रशासकीय मान्यता 


स्थानिक ।|प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. /स्थान, वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व 


री अंदाजे तांत्रिक मान्यता 
स्वराज्य संस्था नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्‍टर) नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. 


द्यावयाची रक्‍कम 


पुणे विभाग 


डी. ओ. निकम व एस. एस. 
मलकापूर | आ. क्र. १०१- स्मशानभूमी पत्र क्र. २९८, पत्र क्र. १९०१, 
सातारा तळेकर पत्र क्र.४०, ₹ १८,८४९,५९० ₹ १६,३२४,७८२ ₹ १८,८४९,५९० 
नगर परिषद (०.३५) दि.२७/०२/२०२४ दि.०१/०३/२०२४ 
दि.०९/०१/२०२४ 
माडव कंसल्टंट व अर्बन पंडीत 
गळी आष्टा नगर वत <a पत्र क्र. 834, पत्र क्र. १७२९, 
२ | सांगली आ. क्र. ३/८- बगीचा (०.१०४) | पंडीत इन्फ्रा कंसल्टंट पत्र क्र. ₹ ४,६३६,११२ ₹ 3,८८४,४४० ₹ ४,६३६,११२ 
परिषद दि.०९/०३/२०२४ दि.११/०३/२०२४ 
१६, दि.०३/०१/२०२४ 
बंब या वल्हेकर व असोसिएट्स व 
जयसिंगपूर | आ. क्र. ३०- प्राथमिक शाळा पत्र क्र. २२५, पत्र क्र. २२०९, 
3 | कोल्हापूर TORE प्रोजेक्ट सोल्युझान पत्र | ₹ १६,७८१,००० ₹ १३,६२७,४४२ ₹ १६,७८१,००० 
नगर परिषद।| व खेळाचे मैदान (0.4) व दि.१३/०२/२०२४ दि.१२/०३/२०२४ 
. २१३३, दि.२९/१२/२०२३ 


1... | | rr rs 


कोकण विभाग 
टिपीएस (एमिनिटी क्र. १५६) आर्किमिडीया व डेळकॉन 
दती खेड नगर त ि ree लनयम पत्र क्र. १९६, पत्र क्र.३२३, 
४ | रत्नागिरी प्राः शाळा व खेळाचे ल्टंट इंडिया पत्र क्र. २९००, | ₹ ३९,९५०,३७१ ₹ ३९,९५०,३७१ ₹ ३९,९५०,३७१ 
परिषद दि.०७/०२/२०२४ दि.०७/०३/२०२४ 
मैदान (०.८५) दि.२९/१२/२०२३ 


र २५,४०८,५८२ ₹ २५,६०४,८५८ 


माडव कंसल्टंट व अर्बन पंडीत परचक्र चिव 
खेड नगर | टिपीएस (एमिनिटी क्र. १३५) ne okie पत्र क्र. १८०, पत्र क्र. १४५२. दि.१२/०३/२०२४ 
५ | रत्नागिरी a Eee पंडीत इन्फ्रा कंसल्टंट पत्र क्र. । ₹ २५,६०४,८५८ Bases) (२,४९,३२,५८८) व पत्र क्र. ५२७, 
पारषद Ta मदान (२.२९) ह ता क .०६/०२/२०२४ शिवा कायात ते 


माडव कंसल्टंट व अर्बन पंडीत पव विका 
चिपळूण | टिपीएस क्र.१ (एमिनिटी क्र. | उनता कसल्ट pe, "|e ee 
६ | रत्नागिरी ति त ल पदात हित इन्फ्रा कंसल्टंट पत्रक्र. । ₹१२,२३६,४६६ ne (१,१९,२८,७०४) व पत्र क्र. ५२६, ₹ १२,१४५,४९४ ₹ १२,२३६,४६६ 
छ छ छ ie) 
ee ह क १, दि.०१/०१/२०२४ 100223 दि.११/०३/२०२४ (२,१६,७९०) 


संस्थेचे प्रस्तावित विकास कामाच्या 
स्थानिक ।|प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. /स्थान, वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व penance मंजुरीचे तांत्रिक तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता 
अ.क्र.। जिल्हा अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाशास मंजुरीचे पत्र क्र.व | तांत्रिक मान्यता आदेश क्र. व दि. तांत्रिक मान्यता यावयाची रक्कमे 


स्वराज्य संस्था नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्‍टर) नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. दि 
नाशिक विभाग 
८ et कोपरगाव | आ. क्र. ३७- दुकान केंद्र कॉनवरगन्स इन्फ्रासर्व erry पत्र क्र. २३६, पत्र क्र. २०८०, त गता 
> 0,0 4 J > 0 a 0,0 4 
र॒ ।नगर परिषद (०.३६) दि.१८३१, दि.२९/१२/२०२३ दि.१६/०२/२०२४ दि.११/०३/२०२४ 
; अहमदनग। संगमनेर | आ. क्र. ८१- ट्रक टर्मिनस कॉनवरगन्स इन्फ्रासर्व मक मलता पत्र क्र. २३५, पत्र क्र. २०८६, 1000, वता 
90 2 4 4 x 9, 50 x 4 
र॒ ।नगर परिषद (३.६) दि.१८३१, दि.२९/१२/२०२३ दि.१६/०२/२०२४ दि.११/०३/२०२४ 
ie शहादा नगर | आ. क्र. २१- ट्रक टर्मिनस कॉनवरगन्स इन्फ्रासर्व तत कात पत्र क्र. २३८, पत्र क्र. २०८३, महत शा cs 
e) e) छ 
% परिषद (२.२५) दि.१८३१, दि.२९/१२/२०२३ के. दि.१६/०२/२०२४ दि.११/०३/२०२४ 2. ती 
ee a sii इगतपूरी | आ.क्र.५२- FHM he व कॉनवरगन्स इन्फ्रासर्व की पत्र क्र. २३९, पत्र क्र. २०८७, ren aegis exe 
ie) मंडई > श्र र 4 > a 
नगर परिषद भाजी मंडई (०.५) दि.१८३१, दि.२९/१२/२०२३ दि.१६/०२/२०२४ दि.११/०३/२०२४ 
ज्या चोपडा नगर | आ. क्र. १२५- रिक्रिएठान डी. ओ. निकम पत्र क्र.१०, वा पत्र क्र. ३९९, पत्र क्र. २०४३, eer nar 
सेंटर > 4 9000 > 4 > 0 > 4 9000 
परिषद सेंटर (०.२) दि.०३/०१/२०२४ दि.११/०३/२०२४ दि.१०/०३/२०२४ 
व स क्क क | नक नतच्य 


छत्रपती संभाजीनगर 


आ. क्र. १४- दुकान केंद्र =| देवरे धामणे आर्किटेक्ट पत्र क्र. पत्र क्र. २३४, पत्र क्र. १४१७, 


१२ | लातूर र ३५,३४७,०१७ ₹ 32,366,400 ₹ ३५,३४७,०१७ 
त (१.१७) १५३, दि.१८/०१/२०२४ दि.२९/०१/२०२४ दि.११/०३/२०२४ 
षी बी. टी. कडलग व स्पंदन 
नड कंधार नगर | महाराण प्रताप चौक रोड पत्र क्र. २६३, पत्र क्र. १८१९, 
१३ । नांदेड ी स्टुडीओ पत्र क्र. 02, ₹ ६,५५०,००० ₹ ६,५५०,००० ₹ ६,५५०,००० 
परिषद UR दि.३१/०१/२०२४ दि.०७/०३/२०२४ 
दि.०१/०१/२०२४ 
आ. क्र. ३०- दुकान केंद्र, 
गात, $ देवरे धामणे आर्किटेक्ट पत्र क्र. पत्र क्र. २३५, पत्र क्र. १४११, 
१४ | परभणी सांस्कृतिक भवन व ₹ ९४,५००,००० 7 ८८,४००,१०० ₹ ९४,५००,००० 
८०, दि.१२/०१/२०२४ दि.२९/०१/२०२४ दि.११/०३/२०२४ 
वाचनालय (०.७१) 
अर्बन पंडीत इन्फ्रा व मडाव की पत्र क्र. ११०७, दि.०७/०३/२०२४ 
१५ | जालना आ. क्र. ३३- बगीचा (०.६६) कंसल्टंट पत्र क्र. १५२, T १०,१५६,०४८ Ata ; : ; (७०,१४,७८६) व पत्र क्र. 439, ₹ ७,९७९,५३७ ₹ १०,१५६,०४८ 
दि.१८/०१/२०२४ शक शा वकत दि.११/०३/२०२४ (९,६४,७५१) 


प्रस्तावित विकास कामाच्या 


स्थानिक ।प्रकल्पाचा तपशिल आ. क्र. /स्थान, वास्तुविशारद संस्थेचे नाव व अंदाजपत्रकीय मंजुरीचे तांत्रिक तांत्रिक 
स्वराज्य से अंदाजे अंदाजपत्रकीय रक्‍कम | नकाशास मंजुरीचे पत्र क्र. व | तांत्रिक मान्यता आदेश क्र. व दि. तांत्रिक मान्यता 
स्वराज्य संस्था नाव अंदाजे क्षेत्र (हेक्‍टर) नेमणुकीचे पत्र क्र. व दि. दि द्यावयाची रक्‍कम 


अर्बन पंडीत इन्फ्रा व मडाव 
भोकरदन । आ. क्र. ४२- खेळाचे मैदान 02 पत्र क्र. २३९, 
१६ | जालना कंसल्टंट पत्र क्र. १५२, ₹ १०,००४,६६३ 
(०.६२) दि.२९/०१/२०२४ 
दि.१८/०१/२०२४ 


_|[_ [111 1 1_1______[1_ 1___| 


नागपूर विभाग 


ग eee देवळी नगर | टाऊन हॉल व वाचनालय शून्य कंसल्टंट पत्र क्र. १, ता पत्र क्र. ३१७, पत्र क्र. २५१३, काता) मणा 
कर १2८0 A > ; 990९५० 
परिषद (०.६६) दि.०१/०१/२०२४ दि.२६/०२/२०२४ दि.११/०३/२०२४ 
खेळाचे मैदान व स्पोर्ट्स wae 
aay ब्रम्हपूरी ह अ ला घाटपांडे असोसिएट्स पत्र क्र. पत्र क्र. ३६५, पत्र क्र. २५८८, 
१८ | चंद्रपूर युटिलिटी (सार्वजनिक ₹ ४१,६८४,५९९ ₹ ३७,००१,९०० ₹ ४१,६८४,५९९ 
नगर परिषद २५, दि.०४/०१/२०२४ दि.२९/०२/२०२४ दि.१२/०३/२०२४ 
निमसार्वजनिक विभाग) 


₹ ६९,९३३,१३८ ₹ ७९,३६७,६५९ 


₹ ५५५,१७५,४०१ ₹ ६६४,५४२, ६४४ 


sd by SHINDE SUBRAO NARAYAN 


lly sig 
5 H | N D E 5 U B R AO N A R AYA N क OF HAHARASHTE A OU = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


(स॒.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रशासकीय मान्यता 
अ.क्र.। जिल्हा 


पत्र क्र. ११०८, दि.०७/०३/२०२४ 
(७१,४१,८८५) व पत्र क्र. ५३१, X €,044,404 X 40,00¥,6&3 
दि.११/०३/२०२४ (९,१३,६१६) 


